राज्यात एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेतंर्गत 
ग्रामीण प्रकल्पामधील जी अंगणवाडी केंद्र नागरी 
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यक्षेत्रात आहेत 
त्यांचे नागरी प्रकल्पात समायोजन करणे तसेच 
नागरी प्रकल्पांची पुनर्रचना करणे. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन आदेश क्रमांक:- मबाआ-२०२०/प्र.क्र.३६/का.७ 
नवीन प्रशासकीय इमारत,मंत्रालय,मुंबई 
दिनांक :- २० एप्रिल, २०२३. 


संदर्भ-११ शासन snes, महिला व ae विकास विभाग,क्र.मबाआ- 

२०२०/प्र.क्र.३६/का.७,दि.४.९.२०२० 

२) राज्यस्तरीय अभ्यास समितीचा दिनांक २२.२.२०२१ रोजीचा अहवाल 

3) महिला व बाल विकास विभाग, शासन परिपत्रक क्र.एबावि-२०१३/प्र.क्र.३१८/का.६, 
दि.३०.८.२०१३ 

8) sad varie बाळ विकास सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य,नवी मुंबई यांचे आदेशा 
क्र.एबाविसेयो/का-७/४१५२ /२०२१, दि.२१.०९.२०२१ 

५) महिला व बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार यांचे पत्र क्र.१-५/२००४/७७, 
दि.१२.११.२००८ 

६) महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय, क्र. मबाआ-२०२०/ प्र.क्र.३६/ का.७, 
दि.४.३.२०२२. 

७ महिला व बाळ विकास विभाग, शासन निर्णय, क्र.मबाआ-२०२१/प्र.क्र.५४/का.७, 
दि.२२.९.२०१२: 

८) शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग,क्र.मबाआ-२०२०/प्र.क्र.३६/का.७, 
दि.१४.१२.२०२२. 

९) आयुकक्‍्त,एकात्मिक बाल विका सेवा योजना,नवी मुंबई यांचे पत्र क्र.एबाविसेयो/शिबीर 
कार्यालय/२०२२/२८,दि.२७.१२.२०२२ 

qo) शासन आदेश, महिळा व बाल विकास विभाग,क्र.मबाआ- 
२०२०/प्र.क्र.३६/का.७,दि.११.१.२०२३ 

११) आयुक्‍्त,एकात्मिक बाळ विका सेवा योजना,नवी मुंबई यांचे पत्र 
क्र.एबाविसेयो/आस्था/का-१/नागरी प्रकल्प पुनर्रचना/२०२२/५२०/नवी 
मुंबई,दि.९.२.२०२३ 


आदेशा:- 
एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेतंर्गत ग्रामीण प्रकल्पातील जी अंगणवाडी केंद्र नागरी 


स्थानिक स्वराज संस्थांच्या कार्यक्षेत्रात आहेत, त्यांचे नागरी प्रकल्पात समायोजन करणे तसेच नागरी 
प्रकल्पांची पुर्नरचना करण्याबाबत संदर्भाधिन क्र.८ च्या निर्णयान्वये शासन मान्यता देण्यात आली 
होती. सदर शासन निर्णयाची अंमळबजावणी करण्याकरीता पंधरा दिवसाचा कालावधी देण्यात आला 
होता. 


तद्नंतर दि.११.१.२०२३ च्या शासन आदेशान्वये दि.१४.१२.२०२२ च्या शासन निर्णयाची 
अंमलबजावणी करण्याकरीता दि.१५.२.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 

तथापि, त्या कालावधीत सदर कार्यवाही पुर्ण न झाल्याचे निदर्शनास आले असुन त्यानुषंगाने 
त्याबाबत मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव आयुक्‍त,एकात्मिक बाळ विकास सेवा योजना,नवी मुबंई यांनी 
शासनास सादर केला होता. त्यास अनुसरून सदर शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याकरीता 
दि.३१.३.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. या कालावधीत दि.१४.१२.२०२२ च्या शासन 
निर्णयातील बाबींच्या अंमलबजावणीचा अहवाल आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी 
मुंबई यांनी शासनास सादर करावा. 

सदर शासन sea महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०४२०१६५३१३३४३० असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


VILAS 
RAMDAS 
THAKUR 


(वि.रा.ठाकूर 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा.मंत्री (म.व बा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा.राज्यमंत्री (म.व बा.वि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्राळय, मुंबई 
अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
अपर मुख्य सचिव, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव, महिला व बाल विकास विभाग , मंत्रालय, मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई /नागपूर 
महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य (लेखा व परिक्षा), मुंबई /नागपूर 
आयुक्त, एकात्मिक बाळ विकास सेवा योजना, नवी मुंबई 
आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे 
सर्व महानगरपालिका आयुक्‍त 
सर्व जिल्हाधिकारी 
सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 
सर्व विभागीय उप आयुक्त, महिला व बाल विकास विभाग 
सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, (महिला व बाल विकास), जिल्हा परिषद 
सर्व मुख्याधिकारी, नगरपालिका/नगरपंचायत 
सर्व बाळ विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण/नागरी/आदिवासी प्रकल्प) 
सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
महिला व बाल विकास विभागातील सर्व कार्यासने 
निवड नस्ती (कार्यासन ७) 


